जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर 
तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण 
मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०२ सप्टेंबर, २०२०. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नरत/जळगांव/६५२३/२०१९, दि.२५.११.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी 
संदर्भाधिन पत्रान्वये जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते 
ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी सदर रस्ते 
योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव 
विचारात घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील खालील 
रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत करावयाची 
अ.क्र. | प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | एकूण लांबी दर्जोन्नती 
(कि.मी) नंतरचा क्रमांक 
पळसखेडे बु. - विटनेर o/oo ते १/७०० | 4,900 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६४ 
(हिवरखेड) रस्ता. 
वाकोद ते पळासखेडा ०/०० ते ३/०० _।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६५ 
(मोगलाईचे) रस्ता. 
ग्रामा-९२ ते प्रजिमा-१८ ०/०० ते १/५०० ।१.५००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६६ 
रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५९/नियोजन-२ 


४. ।अंबिलहोळदेवीचेते ०/००ते २/२०० | २.२००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६७ 
गारखेडा बु. रस्ता. 

५. | सारगावते ग्रा.मा.६७ळा । 0/00 F १५०० ।१.५००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६८ 
जोडणारा रस्ता. 

६. | हरीनगरतेकुंभारीबु. ०/०० ते २/९०० ।२.९००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६९ 
रस्ता. 
लोणी ते राहीरा रस्ता. ०/०० ते २/७५० | २.७५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७० 
लोणी ते टाकळीपिप्री रस्ता. | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७१ 

९. | मेणगाव ते चिचखेडा दिगर | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७२ 
रस्ता. 

कापुसवाडी ते तालुका हद्द | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७३ 
(शिंदखेडा) रस्ता . 

शं गारखेडा खु. ते तालुका हद्द | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७४ 
(मांडवे दिगर) रस्ता 

एकूण ३०.०५ कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील जळगांव जिल्ह्यातील 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३०.०५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६१४६.४०० 
+30,040) म्हणजेच ६१७६.४५ कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९०२१५२२०९२८१८ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 


Prashant 


Works Depart! 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 


partment, postalCode=400032, 
t=Maharasht! 


A.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e81 
hi 


Vi naya krao Pati | Adb5f8c505422af66a56283 14537 


Di 2020.09.02 15:24:49 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर 
शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी 
व नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 


सादर करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५९/नियोजन-२ 


३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगांव. 

) 
) 


६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


